वर्ष - ११ , अंक - ३६ ] 


सत्यमेव जयते 


MALZE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 

जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि- ८८३ / २०२२- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक 
२८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

" 

आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
भाग १ ( नावि ) २०२ 


( १ ) 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

( १ ) च्या तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) नुसार उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


66 


66 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 


केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

" 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 


[ पृष्ठे २४ 


केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 

१ 


अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 
प्रकरण क्रमांक २४/०४ 


२२३ पै . 
२२४ पै . 


एकूण क्षेत्र .. 


अंदाजित क्षेत्र 


२ 
चौ . मी . 


२७५०.०० 

४५२५.०० 

७२७५.०० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर 
भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना 


रस्ता . 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होईल . 
अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 

अनुसूची - चार 

- 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 

टीप - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 

गंगाथरन डी .. 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , ३० ऑगस्ट २०२२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१० / २०२१ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , 
उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी खालील परिशिष्ट 
१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ५ मे २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


सदर 

आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांना 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


१ 


३० / २ - अ 


२८ / ३- ब 


परिशिष्ट १ 

जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , मौजे वरवाडे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


एकूण 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 

२ 


हे . 


आर 


१ २७ 
बगीचा 


O 

१ ९ 

डी.पी. रोड 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


० ०० 


००० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

आर 


००० 


हे . 


१ २७ 


१ ४६ 
परिशिष्ट २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : बगीचा व डी . पी . रस्ता शिरपूर - वरवाडे , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे नगरपरिषद हद्दीतील मौजे वरवाडे , तालुका 
शिरपूर येथील स . नं . ३० / २- अ व स . नं . २८ / ३ - ब . 


० १ ९ 


१४६ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
नगरपरिषद हद्द बगीचा व डी . पी . रस्त्यासाठी . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे . 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सुट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ५ 

परिशिष्ट १ 

जमिनींचा तपशील 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , १८ ऑगस्ट २०२२ . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१७ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद 
केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २ जून २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 

" 

आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांना 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर 
भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


गटु नंबर / 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे गोराणे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर 


१ 


२३ 

२४ 

एकूण 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


: 


२ 

हे . आर 


पोट 

खराबा 

३ 


O 


है 


१५ 

० १ ९ 

० ३४ 
परिशिष्ट २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 


आर 


धुळे , २२ ऑगस्ट २०२२ . 


० ०० 


O 00 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

आर 


००० 


ॐ 


० १५ 

० १ ९ 

० ३४ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : सुलवाडे - जामफळ- कनोली उपसा सिंचन 
योजना , तालुका शिंदखेडा अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ ते 
पंपगृह क्रमांक २ च्या पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे . 

परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सुट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि -१८६ / २०२२ - कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे - जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांना जमिनींमध्ये महाराष्ट्र शासन , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ , “ महाराष्ट्र 
राज्यात सुविधा व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील 
वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ 
नुसार ” सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना अंतर्गत मौजे सरवड व कापडणे , तालुका - जिल्हा धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील 
गावांतून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . 


४ 


त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील , धुळे तालुक्यातील मौजे सरवड व कापडणे , तालुका - जिल्हा धुळे 
गावांतून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे खाजगी जमिनीवरील 
वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब , या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 


सदर या जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव , गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 


उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप / हरकत दाखल केली नाही , तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीच्या जमिनींवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


गट क्रमांक 


१ 


२३१ 


२२६ 


२३७ 


२३ ९ 

२४१ 

२४० 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


२३१ 


२२६/४ - ब 


२२६ / ८ - ब / ३ 

२२६ / ८ - क / १ 

२२६ / ११ - ब 


२३७/१ 

२३७/२ 

२३ ९ / २ 

२४१/२ 

२४० / २- ब 


गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 

अनुसूची 


खातेदाराचे नाव 


३ 


मौजे सरवड 


जायजाबाई किसन 

नारायण भाईदास 

प्रभुदास तुळशिराम गुजर 


भानुदास नागो पाटील 

वसंत श्रीराम पाटील 

निलेश संजय शिंदे ( पाटील ) 

अब्दुल हमीद खाँ हयाद खाँ कुरेशी 

कुबराबी शेख सलीम कुरेशी 


शानालाल कौतीक माळी ( महाजन ) 
र 
राजूलाल कौतीक माळी ( महाजन ) 

दिलीप रामदास माळी 


एकूण क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


२.४८ 


१.०५ 


०.९ २ 

०.६३ 

०.९ १ 

०.६ ९ 

०.६ ९ 

१.२६ 

०.७ ९ 

१.४२ 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


हे . आर 


०.६६० 


०.१८० 


०.२७० 

०.१२० 

०.४३५ 

०.३४५ 

०.१ ९ ५ 

०.१६५ 

०.१६५ 

०.१२० 


शेरा 


६ 


an 


सदर गाव नकाशात 
प्रत्यक्षात गट नंबर 

२२६/४ - ब श्री . प्रभुदास 
तुळशिराम गुजर शेती 


करत आहे . 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


गट क्रमांक 


१ 


२५० 


२५२ 


२५६ 

२५७ 

२५१ 


२५८ 

२५५ 


२६१ 

२६७ 


२६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


२७८ 


उपगट 
क्रमांक 
२ 


२४०/३ 


२४०/१ 

२५० / १- ब 

२५०/३ 

२५२ / २- ब / १ 

२५२ / २ - ब / २ 


२५६/२ 

२५७/१ 

२५१/३ 


२५८/१ 

२५५/१ 


२६१ 

२६७/१ 


२६७/२ 
२६७ / ३ - अ 

२६ ९ 


२७८ / २ - ब 


२७८ / ३ - ब 

२७८ / ४- ब 

२७८ / ४ - अ 


खातेदाराचे नाव 


३ 


चालू 

मौजे सरवड 
युवराज धनाजी नवटे ( अहिरराव / सोनार ) 
निखील युवराज अहिरराव ( नवटे / सोनार ) 
दिपक लक्ष्मण सोनवणे 


अब्दुल कय्यूब अ . अहद 

स्वाती उमेश बोरसे 


विनोद मधुकर पाटील 

विनोद मधुकर पाटील 

चमेलीबाई पांडुरंग पाटील 


गुणवंत सतिष पाटील 

प्रकाश भिला पाटील 

प्रकाश गिरधर पाटील 


रविंद्र नीलकंठ पाटील 

दि स्टेट को - ऑफ लँड डे , बँक , 

उपशाखा धुळे . 

भालचंद्र शंकर बडगुजर 
साहेबराव हैबत बडगुजर 


सुरेश हैबत बडगुजर 
कैलास नवल बडगुजर 


विलास सुरेशलाल जैन 

संदीप सुरेशलाल जैन 

सरलाबाई सुरेशलाल जैन 


कविता हनुमंत पाटील 
ज्योती गजेंद्र देसले 

रेखाबाई हंसराज माळी 

हंसराज रामदास माळी 

ईश्वरलाल रामदास माळी 

एकूण .. 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


२.८२ 


२.८२ 

२.२६ 

०.७१ 

०.४० 

०.९९ 

०.५६ 

०.५३ 

३.२ ९ 


०.७१ 

४.०८ 


१.०६ 

०.६० 


१.२० 

१.० ९ 

३.३३ 


०.६१ 


०.६१ 

०.६१ 

०.६१ 

३ ९ .७३ 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 
५ 

हे . आर 


०.२५५ 


०.४८० 

०.८४० 

०.२८५ 

०.१४४ 

०.१२६ 

०.१०५ 

०.१३५ 

०.०६० 


०.१०५ 

०.२८५ 


०.२७० 

०.११४ 


०.२३१ 

०.१ ९ ५ 

०.५२५ 


०.०३० 


०.२२५ 

०.२२५ 

०.४६५ 

७.७५५ 


शेरा 


६ 


1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर २५८ चा भाग 
दर्शवत असून गट नंबर 
२५१/३ प्रकाश गिरधर 
पाटील शेती करत आहे . 


५ 


गाव नकाशानुसार गट 

नंबर २६१ चा भाग 

दर्शवत असून गट नंबर 
२६७/१ श्री . साहेबराव 
हैबत बडगुजर 
शेती करत आहे . 


1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 


गट क्रमांक 


१ 


१४३ 


१४० 


१३ ९ 

११ ९ 


११७ 


१०८ 


८० 

७८ 


६२ 


६३ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१४३ 


१४० 


१३ ९ 

११ ९ / २ 


११७ 


१०८/२ 

१०८/१ 


८० 


७८ 


६२ 


६३ 


५२ 


खातेदाराचे नाव 


३ 


मौजे कापडणे 


ज्ञानेश्वर अशोक माळी 

महेश दत्तात्रय माळी 

रंजनाबाई दत्तात्रय माळी 

चुडामण बाजीराव माळी 

पुष्पाबाई यशवंत पाटील 
प्रशांत यशवंत पाटील 

राकेश यशवंत पाटील 

मनिषा यशवंत पाटील 

संतोष भाईदास पाटील 

प्रतिभा सुनिल पाटील 

सुनिल दगाजी पाटील 

यशवंत फकीरा पाटील 


अरुणाबाई तुकाराम पाटील 
विक्रम फकीरा पाटील 
पुंडलिक फकीरा पाटील 
विनायक फकीरा पाटील 

शालीग्राम फकीरा पाटील 

यशवंत फकीरा पाटील 


साळुंकाबाई कौतीक पाटील 

सुदाम कौतीक पाटील 
चंद्रकांत कौतीक पाटील 


सुरेश कौतीक पाटील 

दिनेश तुकाराम पाटील 

सुनिता नागेश पाटील 

शालिनी भानुदास पाटील 

कोकीला शिवदास पाटील 

शोभाबाई उत्तमराव पाटील 

लोटन रतन पाटील 


गैंधल रतन पाटील 

साळुंकाबाई रामदास पाटील 

सुरेश दंगल पाटील 

सुरेश दंगल पाटील 

दिनेश काशिनाथ माळी 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


०.४२ 


०.३६ 


०.६४ 

०.६० 


०.२ ९ 


०.६० 


१.७४ 


०.२० 


०.०६० 


०.३२ 


०.२८ 


०.५५ 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 

हे . आर 


०.१६५ 


०.१२० 


०.२२५ 

०.३४५ 


०.१७७ 


०.१८० 


०.३०० 

०.१३५ 


०.१४४ 


०.३३० 

०.०४५ 

०.३०० 


शेरा 


६ 


1 1 1 1 


७/१२ नुसार गट नंबर 
७८ हा ०.०६० हे . 
आर 
क्षेत्राचा आहे . तथापि , 
प्रत्यक्षात त्यापेक्षा 
मोठा दिसत असून 
अंदाजे क्षेत्र ०.३२ 
हे . आर आहे . 


गट क्रमांक 


१ 


५३ 


३ ९ 


४० 


४४ 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


२१ 


२५ 

१४७ ९ 


१४८० 

१४८१ 

१४८२ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


५३ 


३ ९ 


४० 


४४/१ 

४४/२ 

४३ 


२१ / ३ - अ 

२१/२ 

२५/२ 

१४७ ९ / १ 

१४७ ९ / २ 

१४७ ९ / ४ 

१४८० 

१४८१/२ 

१४८२/१ 


खातेदाराचे नाव 


३ 


मौजे कापडणे 


सुशिला हिलाल महाजन 

पंकज हिलाल महाजन 

पवन हिलाल महाजन 

भारती हिलाल महाजन 
आरती यशवंत शिंदे 
वनमाला संजय काठे 

स्वाती विलास काठे 


लता आत्माराम माळी 

दिगंबर भगवान खलाणे 

बन्सीलाल सुपडू माळी 


राजेंद्र सिताराम माळी 

कृष्णा रत्न माळी 

शिवाजी धर्मा गुरव 
नंदाबाई शिवाजी गुरव 


ईश्वर श्रीराम माळी 
रेनाबाई भगवान माळी 


दयाराम नथ्थू माळी 

सरकार 


भूरा वंजी भील 

देवचंद घमसन भील 

दिलीप हिंमत बडगुजर 

सुनिल हिंमत बडगुजर 

उत्तम सोनू सुतार 


एकूण क्षेत्र 


चालू 


हे . आर 


०.३७ 


०.८३ 


०.५५ 


०.२० 

०.२० 

०.७३ 


०.९ १ 

१.८३ 

१.७७ 

४.११ 

0.80 

०.४० 

०.९ ७ 

०.८६ 

१.४१ 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 

हे . आर 


०.२७० 


०.२४० 


०.१२० 


०.०६८ 

०.०६८ 

०.१५० 


०.३०० 

०.१६५ 


०.३०० 


०.०६० 


०.१४४ 


०.१०५ 


०.३५४ 


०.२०४ 


०.१६५ 


शेरा 


६ 


1 


७ 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर ४० चा भाग दर्शवत 
असून श्री . बन्सीलाल सुपडू 
माळी यांच्या नावे आहे . 
तथापि , प्रत्यक्ष शेत जमीन 
गट नंबर २ ९ / २ श्री . प्रकाश 
तुळशीराम माळी शेती करत 

आहे . 


गाव नकाशानुसार गट 

नंबर ४३ चा भाग दर्शवत 
असून श्री . शिवाजी धर्मा गुरव 
व नंदाबाई शिवाजी गुरव 
यांच्या नावे आहे . तथापि , 
प्रत्यक्ष शेत जमीन गट नंबर 
७३ श्री . जितेंद्र विनायक 
माळी शेती करत आहे . 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


गट क्रमांक 


१ 


१४८ ९ 


१४ ९ ० 


१४६२ 


१४६१ 


१४५ ९ 


१४५७ 


१४५६ 


१४३३ 


उपगट 
क्रमांक 
२ 


१४८ ९ / २ - अ 

१४८ ९ / २ - ब 


१४८ ९ / १ 

१४ ९ ० / १ 

१४ ९ ० / २ 


१४६२/३ 
१४६१ / १ - क 


१४६१ / १ - ब 


१४५ ९ 


१४५७/२ 

१४५७/१ 

१४५६ 


खातेदाराचे नाव 


धुळे , २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


३ 


मौजे कापडणे 


पांडुरंग रघुनाथ रघुनाथ 

रविंद्र हिंमत बडगुजर 

रविंद्र हिंमत बडगुजर 

रतिलाल देवराम माळी 

भानुदास देवराम पाटील 


भानुदास देवराम पाटील 

कल्पेश प्रेमचंद जैन 

योगेश प्रेमचंद जैन 

उज्वलाबाई प्रेमचंद जैन 

परेश अशोक जैन 

मंगलाबाई अशोक जैन 

विशाल अशोक जैन 

कल्पेश प्रेमचंद जैन 

जिजाबराव रामभाऊ माळी 


गोकुळ रामभाऊ माळी 

नारायण रामभाऊ माळी 

विठ्ठल सावळू वाणी 

लिलाबाई राजाराम वाणी 


रुख्माबाई बंडू वाणी 

तुळसाबाई दशरथ वाणी 

१४३३ / १ - ब / १ - ब ठगुबाई नारायण माळी 

एकूण .. 


एकूण क्षेत्र 


चालू 


हे . आर 


०.६ ९ 

०.४५ 

०.६० 

१.१८ 

०.४१ 


२.१० 

१.१ ९ 


०.८७ 


०.४० 

१.२ ९ 


०.८२ 

०.८२ 

१.१२ 


०.६८ 

३४.२२ 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

५ 

हे . आर 


०.२२५ 

०.१३५ 

०.२१० 

०.१०५ 

०.०७५ 


०.४ ९ ५ 

0,030 


०.४११ 


०.१३५ 

०.२४० 


०.१०५ 

०.१२० 

०.४०५ 


०.१५० 

८.०२० 


शेरा 


६ 


1 1 1 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर १४६२ चा भाग दर्शवत 
असून गट नंबर १४ ९ ० / २ 
श्री . भानुदास देवराम पाटील 
शेती करत आहे . 


1 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर १४५ ९ व १४५८ चा 
भाग दर्शवत असून संपूर्ण 
क्षेत्रात गट नंबर १४५ ९ श्री . 
जिजाबराव रामभाऊ माळी 
शेती करत आहे . 


1 
1 


1 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा . – ( १ ) 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २ ) 

ध्वनी प्रदूषण ( नियंत्रण व नियमन ) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ 

( ३ ) 

मा . उच्च न्यायालय जनहित याचिका क्रमांक १५२/२०१० मध्ये पारित आदेश 

( ४ ) 

मा . पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / गणेशोत्सव / ध्वनी प्रदूषण / ३६८७/२०२२ , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


आदेश 


९ 


क्रमांक 

गृह / गणेशोत्सव / फौ.प्र.सं. / १४४ / कक्ष -१ / ड -२ / कावि -३१६ / २०२२ - ज्याअर्थी , उपोद्घातातील क्रमांक २ अन्वये नंदुरबार जिल्ह्यात 
सर्वत्र दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीपावेतो सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . या उत्सवाचे काळात 
समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून गणेश मुर्तीची स्थापना / विसर्जन मिरवणुकीचे वेळी ध्वनी प्रदूषण करून कायदा व सुव्यवस्था 
बिघडण्याची दाट शक्यता आहे . कोणत्याही रस्त्यात किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ ध्वनी प्रदूषण होणार नाही यासाठी विनियमन 
करणे व नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे . यादृष्टीने खबरदारी घेणे आवश्यक आहे . सन २०१ ९ मध्ये नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशनला गुरनं .३०४ / 
२०१ ९ व ३०५ / २०१ ९ प्रमाणे ध्वनी प्रदूषणाचे दोन गुन्हे दाखल आहेत . यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये खालील 
बाबी संदर्भात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणेबाबत विनंती केली आहे . 


ज्यामुळे ध्वनी प्रदूषण निर्माण होईल अशी साधने ( उदा . डीजे डॉल्बी सिस्टिम ) यांना उक्त कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात यावा . 
तसेच सदर साधनांचे संबंधित मालक / चालक यांनी उक्त कालावधीत सदर साधने / सिस्टिम वापरात आणण्यास बंदी घालावी . 


कोणीही व्यक्ती इंस्टाग्राम , व्हॉटस्अॅप , ट्विटर , फेसबुक इत्यादी समाज माध्यमांद्वारे चुकीची माहिती / अफवा प्रसारित करू नये . 
ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक १५२/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश पारित 
करणेत येऊन ध्वनी प्रदूषण ( नियंत्रण व नियमन ) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदूषणाचे 
नियंत्रण व नियमन करणेसाठी आदेश पारित करण्यात आले आहेत . सदर आदेशाचे पालन करतेवेळी पोलीस प्रशासन आणि गणेश मंडळांचे 
कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचेमध्ये संघर्ष होऊन तणावाची परिस्थिती निर्माण होते व प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो . 
या अनुषंगाने सन २०१ ९ मध्ये नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशनला ध्वनी प्रदूषणाचे दोन गुन्हे दाखल आहेत . यावरून असे निदर्शनास येते की , 
मिरवणुकांमध्ये डीजे , डॉल्बी सिस्टिम लावून ध्वनी प्रदूषण व पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत . तसेच अशा डीजे , डॉल्बी सिस्टिमच्या 
साधनांच्या आवाजामुळे आजारी व सर्वसामान्य नागरिक यांचे आरोग्यास तसेच जिवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तसेच नंदुरबार जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . अशा सण / उत्सव कालावधीत काही समाजकंटक तसेच कोणीही व्यक्ती 
यांचेकडून इंस्टाग्राम , व्हॉटस्अॅप , ट्विटर , फेसबुक इत्यादी समाज माध्यमांद्वारे चुकीची माहिती / अफवा जाणीवपूर्वक प्रसारित केल्याने जातीय 
तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


९ 

ज्याअर्थी , वरील विवेचनावरून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी तसेच गणेशोत्सव शांततेत व सुरळीत पार पाडता यावा 
यासाठी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते ९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ध्वनी प्रदूषण होणार नाही , यासाठी विनियमन करणे व नियंत्रण 
व 
ठेवणे , तसेच समाज माध्यमांद्वारे चुकीची माहिती / अफवा जाणीवपूर्वक प्रसारित करणाऱ्यावर प्रतिबंध घालणे यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सर्व संबंधितांना नोटिस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने आणिबाणीच्या प्रसंगी फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) नुसार एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची ही माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार , मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येऊन उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते ९ सप्टेंबर 
२०२२ रोजी पावेतो पुढील बाबींना फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंध घालत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 
ज्यामुळे ध्वनी प्रदूषण निर्माण होईल अशी साधने ( उदा . डीजे डॉल्बी सिस्टिम ) यांना उक्त कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात येत आहे , 
तसेच सदर साधनांचे संबंधित मालक / चालक यांनी उक्त कालावधीत सदर साधने / सिस्टिम वापरात आणण्यास बंदी घालावी . 


१० 


कोणीही व्यक्ती इंस्टाग्राम , व्हॉटस्अॅप , ट्विटर , फेसबुक इत्यादी समाज माध्यमांद्वारे चुकीची माहिती / अफवा प्रसारित करू नये . 

सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
तहसील कार्यालय / पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डवर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / उपविभागीय दंडाधिकारी / 
तालुका दंडाधिकारी / गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत 
काटेकोरपणे करण्यात यावी . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समुह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध ध्वनी प्रदूषण ( नियंत्रण व नियमन ) 
अधिनियम , २००० पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ मधील तरतुदीनुसार तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ आणि भारतीय दंड संहिता , 
१८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नंदुरबार , २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
आदेश 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / ११४१ / २०२२ – नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . 
हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत 
असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे , धरणे , रास्ता 
रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक 
जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / ४४६८/२०२२ , दिनांक 
१८ जुलै २०२२ अन्वये विनंती केली आहे . 


मनीषा खत्री , 
( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


, 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , 
अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हाधिकारी कार्यालय , नाशिक यांचेमार्फत 
वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व 
कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांना लागू 
राहणार नाही . 


सदरचा आदेश दिनांक २२ जुलै २०२२ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द 
वगळून ) अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजी माझ्या 
सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


नाशिक , २२ जुलै २०२२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
आदेश 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १२४८ / २०२२ – नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . 
हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत 
असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे , धरणे , रास्ता 
रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक 
जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / ४७६७ / २०२२ , दिनांक 
२ २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये विनंती केली आहे . 


११ 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , 
अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज मिरवणुकीस , मोर्चा , 
सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ चे 00.00 वाजेपासून 
ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) अंमलात 
राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझ्या 
सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नाशिक , ४ ऑगस्ट २०२२ . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . ५ / ३६५५ / २०२१-२२ / सन २०२२. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील 
निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका 
स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक 
२० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


१२ 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे / प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना 

अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


, 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांचे अधिनस्त 
निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे आव्हाडवाडी , कोल्हेवाडी , खोसपुरी , हिवरेबाजार , इस्लामपूर , टाकळी काझी , पांगरमल , 
पारेवाडी , पिंपळगाव वाघा , पिंपळगाव लांडगा , मजले चिंचोली , मांडवे , शहापूर , शिराढोण , साकत खुर्द , सांडवे , सारोळा बद्धी , बाळेवाडी , 
इसळक ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मोजे आव्हाडवाडी , 
कोल्हेवाडी , खोसपुरी , हिवरेबाजार , इस्लामपूर , टाकळी काझी , पांगरमल , पारेवाडी , पिंपळगाव वाघा , पिंपळगाव लांडगा , मजले चिंचोली , 
मांडवे , शहापूर , शिराढोण , साकत खुर्द , सांडवे , सारोळा बद्धी , बाळेवाडी , इसळक ही गावे निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये समाविष्ट 
करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी 
ची रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


अ . क्र . 

१ 

१ 

२ 


३ 

४ 

५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 


तालुका 
२ 

अहमदनगर 


सजा 

३ 

निमतानदार क्रमांक २ 


परिशिष्ट 


एकूण .. 


गावाचे नाव 

४ 

आव्हाडवाडी 

कोल्हेवाडी 

खोसपुरी 

हिवरेबाजार 
इस्मालपूर 
टाकळी काझी 

पांगरमल 

पारेवाडी 

पिंपळगाव वाघा 

पिंपळगाव लांडगा 


मजले चिंचोली 

मांडवे 


शहापूर 

शिराढोण 


साकत खुर्द 
सांडवे 


, 


सारोळा बुद्धी 

बाळेवाडी 

इसळक 

१ ९ गावे 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


: 


सनद फी वसुली रक्कम 

५ 


५०,२७२ 

२६,६७२ 
१,११,१६१ 
१,१५,६५० 

२६,६४६ 

७०,५०६ 

७८,११८ 

८ ९ , ९ ११ 
१,२०,५६७ 

४२,३६१ 

६५,१३३ 

५२,०६१ 

५७,५०५ 

३६,५८१ 

२५,०४२ 

९ ०,७६७ 

५८,७०० 

४३,००१ 
६ ९ १३५ 

१२,२ ९ , ७८ ९ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


सजा 


परिशिष्ट 

या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / प . नों . ४ / २०२१-२२ , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ चे अधिसूचनेप्रमाणे 

मिळकतींचा तपशील 

उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय , तालुका - जिल्हा अहमदनगर 

परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


सद्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


निमतानदार 

क्रमांक २ . 


गावे ३ 

वाळकी 


देऊळगाव 

राळेगण 

गुंडेगाव 

रुईछत्तीसी 


वाळूज 

वाकोडी 

दरेवाडी 

नारायणडोह 

केडगाव 

भोरवाडी 

घोसपूरी 

निमागाव वाघा 


रतडगाव 


मिळकती ४ 


८ ९ ६ 


४७४ 


५०४ 

५०१ 

६५३ 

४५५ 

४ ९ ० 


४८४ 


४२० 

२४३८ 

४२० 

४८३ 

५५ ९ 

९ ४ 


गावे ५ 

आव्हाडवाडी 


कोल्हेवाडी 

खोसपुरी 

हिवरेबाजार 


इस्मालपूर 

टाकळी काझी 

पांगरमल 

पारेवाडी 

पिंपळगाव वाघा 

पिंपळगाव लांडगा 


मजले चिंचोली 

मांडवे 


शहापूर 

शिराढोण 


मिळकती 

६ 


९ २ 


५७ 

१४२ 

१२२ 


१८५ 

१४३ 


१०८ 


१८६ 

८८ 

२०१ 

९९ 

९ १ 

७६ 


सजा 

७ 


निमतानदार 

क्रमाक २ . 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 

८ 


वाळकी 


देऊळगाव 

राळेगण 

गुंडेगाव 

रुईछत्तीसी 


वाळुज 

वाकोडी 

दरेवाडी 

नारायणडोह 

केडगाव 

भोरवाडी 

घोसपूरी 

निमागाव वाघा 


रतडगाव 


मिळकती 

९ 


८ ९ ६ 


४७४ 


५०४ 

५०१ 

६५३ 

४५५ 

४ ९ ० 

४८४ 


४२० 

२४३८ 

४२० 

४८३ 

५५ ९ 

९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


१५ 


१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 


३० 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 


अहमदनगर , १२ ऑगस्ट २०२२ . 


बाबुर्डी बेंद 

सोनेवाडी 


एकूण १६ गावे 


१११ 

१६० 


९ १४२ 


साकत खुर्द 

सांडवे 

सारोळा बद्धी 

बाळेवाडी 

इसळक 


१ ९ गावे 


८ ९ 


१७५ 

८२ 

४६ 

१२० 


२१६५ 


बाबुर्डी बेंद 

सोनेवाडी 


आव्हाडवाडी 

कोल्हेवाडी 

खोसपुरी 

हिवरेबाजार 


इस्मालपूर 

टाकळी काझी 


पागरमल 

पारेवाडी 


पिंपळगाव वाघा 

पिंपळगाव लांडगा 


मजले चिंचोली 

मांडवे 


शहापूर 

शिराढोण 


साकत खुर्द 

सांडवे 

सारोळा बद्धी 

बाळेवाडी 

इसळक 


एकूण ३५ गावे 


१११ 

१६० 

९ २ 

५७ 

१४२ 

१२२ 

६३ 

१८५ 

१४३ 

१०८ 

१८६ 

८८ 

२०१ 


९९ 

९ १ 

७६ 

८ ९ 

१७५ 

८२ 

४६ 

१२० 


११३०७ 


सुनील इंदलकर , 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . ५ / ३७४० / २०२१-२२ / सन २०२२ - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील 
निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका 
स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक 
२० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 
आहेत . 


मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे / प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 


उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांचे अधिनस्त 
निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे बारदरी , ससेवाडी , दहिगाव , हातवळण , मठपिंप्री , पारगाव भातोडी , मदडगाव , इमामपूर , जांब , 
देवगाव , गुणवडी , खंडाळा , अंबिलवाडी , पिंपळगाव कौडा , वारुळवाडी , बाबुर्डी घुमट , बहिरवाडी , खडकी ही गावे समाविष्ट करण्यास 
प्रस्तावित केली आहेत . 


उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , अहमदनगर यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे बारदरी , 
ससेवाडी , दहिगाव , हातवळण , मठपिंप्री , पारगाव भातोडी , मदडगाव , इमामपूर , जांब , देवगाव , गुणवडी , खंडाळा , अंबिलवाडी , पिंपळगाव 
कौडा , वारुळवाडी , बाबुर्डी घुमट , बहिरवाडी , खडकी ही गावे निमतानदार क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 


अ . क्र . 

१ 

१ 

२ 


३ 

४ 


५ 

६ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


तालुका 
२ 

अहमदनगर 


सजा 

३ 

निमतानदार क्रमांक २ 


परिशिष्ट 


एकूण .. 


गावाचे नाव 

४ 

बारदरी 

ससेवाडी 

दहिगाव 


हातवळण 

मठपिंप्री 

पारगाव भातोडी 

मदडगाव 


१५ 


इमामपूर 

जांब 

देवगाव 

गुणवडी 

खंडाळा 

अंबिलवाडी 

पिंपळगाव कौडा 

वारुळवाडी 

बाबुर्डी घुमट 

बहिरवाडी 

खडकी 


१८ गावे 


सनद फी वसुली रक्कम 

५ 

५०,४४७ 

४८,७०० 

७६ , ९ ४४ 

५ ९ , ९ १८ 

३६,२२ ९ 

१,२ ९ , ९ २७ 

३०,८४६ 

३०,६५१ 

५२,५ ९ ८ 

८५,०१० 

७४,२ ९ ५ 

७८,३०४ 

५२,७३७ 

१,२२,५५६ 

४०,०५ ९ 

६२,७२८ 

७२,०७ ९ 

१,०७,४५६ 


१२ , ११,४८४ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


सजा 


परिशिष्ट 

या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण / अधिसूचना / प . नों . ४ / २०२१-२२ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ चे अधिसूचनेप्रमाणे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय , तालुका - जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सद्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 


निमतानदार 

क्रमाक २ . 


गावे ३ 


वाळकी 


देऊळगाव 

राळेगण 

गुंडेगाव 

रुईछत्तीसी 


वाळुंज 

वाकोडी 

दरेवाडी 

नारायणडोह 

केडगाव 

भोरवाडी 

घोसपुरी 

निमागाव वाघा 


रतडगाव 


मिळकती ४ 


८ ९ ६ 


४७४ 


५०४ 

५०१ 

६५३ 

४५५ 

४ ९ ० 


४८४ 


४२० 

२४३८ 

४२० 

४८३ 

५५ ९ 

९ ४ 


गावे 

५ 


बारदरी 


ससेवाडी 

दहिगाव 


हातवळण 

मठपिंप्री 

पारगाव भातोडी 


मदडगाव 


इमामपूर 


परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गावे 


जाब 


देवगाव 

गुणवडी 

खंडाळा 

अंबिलवाडी 

पिंपळगाव कौडा 


मिळकती 

६ 


९ ० 


५३ 

१८८ 


९९ 


११० 


२४३ 

७६ 

६८ 

१२८ 

१५३ 

१३१ 


१ ९ ० 

१०३ 

१६३ 


सजा 

७ 


निमतानदार 

क्रमाक २ . 


गावे 

८ 


वाळकी 


देऊळगाव 

राळेगण 

गुंडेगाव 

रुईछत्तीसी 


वाळुंज 

वाकोडी 

दरेवाडी 

नारायणडोह 

केडगाव 

भोरवाडी 

घोसपुरी 

निमागाव वाघा 


रतडगाव 


मिळकती 

९ 


८ ९ ६ 


४७४ 

५०४ 

५०१ 

६५३ 


४५५ 

४ ९ ० 


४८४ 


४२० 


२४३८ 


४२० 

४८३ 

५५ ९ 

९ ४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


१५ 

१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 


२१ 


२२ 


२३ 

२४ 


२५ 

२६ 

२७ 


२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


३५ 

३६ 


बाबुर्डी बेंद 

सोनेवाडी 


आव्हाडवाडी 

कोल्हेवाडी 

खोसपुरी 

हिवरेबाजार 


इस्मालपूर 

टाकळी काझी 


पांगरमल 

पारेवाडी 

पिंपळगाव वाघा 

पिंपळगाव लांडगा 

मजले चिंचोली 

मांडवे 


शहापूर 

शिराढोण 


साकत खुर्द 

सांडवे 

सारोळा बद्धी 

बाळेवाडी 

इसळक 


१११ 


१६० 

९ २ 

५७ 

१४२ 


१२२ 

६३ 

१८५ 

१४३ 


१०८ 


१८६ 

८८ 

२०१ 

९९ 

९ १ 

७६ 

८ ९ 

१७५ 

८२ 

४६ 


१२० 


वारूळवाडी 

बाबुर्डी 
घुमट 

बहिरवाडी 

खडकी 


९ ० 

११५ 

१०२ 

१ ९९ 


बाबुर्डी बेंद 

सोनेवाडी 


आव्हाडवाडी 

कोल्हेवाडी 

खोसपुरी 

हिवरेबाजार 


इस्मालपूर 

टाकळी काझी 


पागरमल 

पारेवाडी 

पिंपळगाव वाघा 

पिंपळगाव लांडगा 

मजले चिंचोली 

मांडवे 


शहापूर 

शिराढोण 


साकत खुर्द 

सांडवे 

सारोळा बद्धी 

बाळेवाडी 


इसळक 

बारदरी 


१११ 


१६० 

९ २ 

५७ 

१४२ 

१२२ 


६३ 

१८५ 

१४३ 


१०८ 


१८६ 

८८ 

२०१ 

९९ 

९ १ 

७६ 

८ ९ 

१७५ 

८२ 

४६ 


१२० 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


३७ 

३८ 

३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 

४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 


अहमदनगर , १८ 


ऑगस्ट 


२०२२ . 


एकूण ३५ गावे 


११३०७ 


१८ गावे 


२३०१ 


ससेवाडी 

दहिगाव 


हातवळण 

मठपिंप्री 

पारगाव भातोडी 


मदडगाव 


इमामपूर 


जाब 


देवगाव 

गुणवडी 

खंडाळा 

अंबिलवाडी 

पिंपळगाव कौडा 

वारुळवाडी 

बाबुर्डी घुमट 

बहिरवाडी 

खडकी 


एकूण ५३ गावे 


५३ 

१८८ 


९९ 


११० 


२४३ 

७६ 

६८ 


१२८ 

१५३ 

१३१ 

१ ९ ० 

१०३ 

१६३ 

९ ० 

११५ 

१०२ 

१ ९९ 


१३६०८ 


सुनिल इंदलकर , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर , 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

आदेश 

क्रमांक सनिक / वि- १ / नोंदणी रद्द आदेश / ४२ ९ ८ / सन २०२२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . सुखदेव डी . सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / केजेटी / एसएचजी / ओ / १३७४ / सन २००६ , दिनांक २४ 
जानेवारी २००६ अन्वये नोंदणी केलेल्या जगदंबा गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर संस्था दिनांक ३० मार्च 
२०२२ पासून विघटित झाली आहे , असे समजण्यात येऊन ती एक 
व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत असे . 

कर्जत , ३० मार्च २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक सनिक / वि -१ / नोंदणी रद्द आदेश / ४३०२ / सन २०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . सुखदेव डी . सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / केजेटी / आरएसआर / सीआर / १४०५ / सन २०१४ , दिनांक २४ 
जून २०१४ अन्वये नोंदणी केलेल्या पद्मावती महिला ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कर्जत , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर 
संस्था दिनांक ३० मार्च २०२२ पासून विघटित झाली आहे , असे 
समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिहाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत असे . 


कर्जत , ३० मार्च २०२२ . 


सुखदेव डी . सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक . 

सहकारी संस्था , कर्जत , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक आस्था / डीएलई / एसपीआर / जीएनएल ( ओ ) / ७४ ९ / २४१ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर जाहीर 
करतो की , हमाल मापाडी व माल वाहतूकदार सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिरपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेला असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एसपीआर / 
जीएनएल ( ओ ) / ७४ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ८ एप्रिल २०२२ 
असा आहे . 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे आहे . 


शिरपूर , ८ एप्रिल २०२२ . 


१ ९ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


अशोक बागल , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


आदेश 


क्रमांक वि- ४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७०११ / १२ ९ २ / 
सन २०२२ - श्री . विपुल नेमिचंद पोद्यार मुख्यप्रवर्तक निर्माण वृंदावन 
गार्डन बिल्डींग बी -३ को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
निर्माण हाऊस , ललिताप्रसाद पोद्यारमार्ग , कॉलेजरोड , नाशिक मौजे 
पिंपळगाव बहुला शिवारातील सर्व्हे नंबर १ ९ ५ / फ , प्लॉट नंबर १ 
यांसी एकूण क्षेत्र ८८२७.६४ चौरस मीटर पैकी मिळकतीवर सदर 
बांधीव इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , ११ एप्रिल २०२२ . 


, 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७०० ९ / ११४७ / 
सन २०२२ - सौ . जया राजेंद्र वानखेडे मुख्यप्रवर्तक गोदावरी 
अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

वाचावे . -- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१ ९ २ / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


नंबर ९ , वडाळा पाथर्डी रोड , इंदिरानगर , नाशिक मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ८४७ , ४ - ब / ७ , प्लॉट नंबर ५ यांसी एकूण 
क्षेत्र ४६४.५१ चौरस मीटर पैकी या मिळकतीवर सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , २ मार्च २०२२ . 


फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे .-- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१८७/२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , दिशा महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पाथरी , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा . 

आदेश 

क्रमांक जिंदुविअ / जळगाव / विलो . आदेश / दूउत्पासं / ५६३ / 
सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
वर नमूद दिशा महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
पाथरी , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला 
मध्यंतरीय आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . 
जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८७ / 
२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात 
येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , श्री सप्तश्रृंगी दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , लोणी , तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा . 

आदेश 

क्रमांक जिंदुविअ / जळगाव / विलो . आदेश / दूउत्पासं / ५६७ / 
सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
वर नमूद श्री सप्तश्रृंगी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
लोणी , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारित केलेला 
मध्यंतरीय आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . 


जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १ ९ २ / 
२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात 
येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ७ एप्रिल २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जळगाव , ७ एप्रिल २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अधिसूचना / ५६८ / सन २०२२. 

- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतात की , नियोजित आशापुरी देवी महिला 
बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , फुलपाट , पोस्ट 
दोनगाव , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / डीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३२८ / २०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक ७ एप्रिल २०२२ 
ही आहे . 


जळगाव , ७ एप्रिल २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


वाचा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

सदर आदेशाची नोंद श्री . स . गौ . गोरे , ९ वे सहदिवाणी 
९ 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , 
मुंबई- ३२ , दिनांक 
२२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


( २ ) श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
इगतपुरी यांचा जा.क्र . १४६६/२०२२ , दिनांक १२ 
एप्रिल २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 

क्रमांक आस्था / २ ९ ३५ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , इगतपुरी 
यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ एप्रिल २०२२ ते दिनांक १७ मे 
२०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या 
सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , इगतपुरी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

नाशिक , २५ एप्रिल २०२२ . 


वाचा .. ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


( २ ) श्री . स . गो . गोरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक यांचा जा.क्र . २३०५/२०२२ , दिनांक १८ 
एप्रिल २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 

क्रमांक आस्था / २ ९ ३६ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . स . गौ . गोरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना संदर्भिय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक १ ९ मे २०२२ फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


नाशिक , २५ एप्रिल २०२२ . 


२१ 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक , 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / २३१२ / ८५५ / सन २०२२ - श्री . ए . एस . भागवत , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार 
यांना दिनांक १६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २० एप्रिल २०२२ पावेतो 
अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक १३ एप्रिल २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एस . भागवत यांना त 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . ए . एस . भागवत यांचे 
वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 
होते . 


श्री . ए . एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . 
भागवत , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

नंदुरबार , २२ एप्रिल २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ९ २३ / सन २०२२ - श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक २ मे 
२०२२ ते दिनांक ५ मे २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस अर्जित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 
रजा आणि दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ६ मे २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


२२ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . ए . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


वरीलप्रमाणे दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ६ मे २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . व्ही . एन . मोरे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , २ मे २०२२ . 


वाचा. 


— 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


( १ ) श्रीमती बी . के . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचा दिनांक २८ एप्रिल २०२२ 
रोजीचा अर्जित रजेचा अर्ज . 


( २ ) जिल्हा व सत्र न्यायालय , जालना यांचे पत्र जा . 
क्रमांक प्रशा / २०२ ९ / २०२२ , दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 
( ३ ) विधी व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक संकीर्ण -११२१ / ३५ / प्र.क्र . ८३ / क .३ , दिनांक 
१४ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५० / सन २०२२ - श्रीमती बी . के . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बदनापूर या पदावर कार्यरत असताना 
कोवीड -१ ९ पॉझीटीव्ह असल्याने दिनांक १८ मार्च २०२१ ते दिनांक 
१ एप्रिल २०२१ रोजी पर्यंत एकूण पंधरा दिवस कार्यालयात अनुपस्थित 
होत्या . 


संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये कोवीड -१ ९ साथीच्या काळात सदर 
आजारपणामुळे रुग्णालयात दाखल केलेले किंवा विलगीकरणात 
असताना कार्यालयात अनुपस्थित राहिलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
रजेबाबत संबंधित विभागांनी प्रचलित नियमानुसार रजा अनुज्ञेय 
करण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितलेले आहे . त्यानुसार त्यांनी 
संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्रीमती बी . के . पाटील , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांनी अर्जित रजेचा अर्ज सादर 
केल्याने त्यांची दिनांक १८ मार्च २०२१ ते दिनांक १ एप्रिल २०२१ 
रोजीपर्यंतची एकूण पंधरा दिवसांची अर्जित रजा अर्जातील विनंतीप्रमाणे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर . 


अहमदनगर , ६ मे २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ५३१५ / २०२१ . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , निफाड यांना दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची परिवर्तीत रजा ( वैद्यकीय 
रजा ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड हे दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०२१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . ( महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ 
अन्वये ) . 


श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , निफाड यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार 
श्री . एस . बी . काळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , २७ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड हे दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ ते 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . ( महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ) . 


क्रमांक आस्था / रजा / ५३१७ / २०२१- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


८ 

श्री . टी . एन . कादरी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक २३ ऑगस्ट 

२०२१ ते दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०२१ पावेतो एकूण २ ( दोन ) दिवसांची 
परिवर्तित रजा ( वैद्यकीय रजा ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . एन . कादरी , ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक हे दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ 
या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . ( महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ) . 


श्री . टी . एन . कादरी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . जे . जी . पांडे , ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . टी . एन . कादरी , ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

नाशिक , २७ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक आस्था / रजा / ५२६८ / २०२१ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निफाड यांना दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा पुढील शनिवार 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ व रविवार दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ 
या सुट्टीस जोडून दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


२३ 


श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निफाड यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार 
श्रीमती वाय . डी . बोरावके , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
निफाड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . एस . जहागीरदार , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , २४ ऑगस्ट २०२१ . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


व 

( २ ) श्री . एन . एन . धेंड , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
मालेगाव यांचा जावक क्रमांक १८०४/२०२२ , दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 

क्रमांक आस्था / २ ९ ५३ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एन . एन . धेंड , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भिय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक १ ९ मे २०२२ फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एन . एन . धेंड , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

नाशिक , २५ एप्रिल २०२२ . 


२४ 


वाचा . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ - १४ , २०२२ / भाद्र १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ /प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


( २ ) श्री . यू . एल . पाठक , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
मालेगाव यांचा जावक क्रमांक १८५६/२०२२ , दिनांक 
२१ एप्रिल २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 


क्रमांक आस्था / २ ९ ५४ / २०२२- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भिय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २२ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २१ मे २०२२ फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . यु . एल . पाठक , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , २५ एप्रिल २०२२ . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७००७ / ११०५ / 
सन २०२२ - श्री . रजनिश वसंतीलाल व्यास मुख्यप्रवर्तक महावीर 
नगरी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , दिंडोरी रोड , 
पंचवटी , नाशिक ४२२००३ मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
१३१ , सी.टी.एस. नंबर ६०२ ९ , ६०३० व ६०३१ पलॉट नंबर 
१ + २ + ३ + ४ + ११ - अ यांसी एकूण क्षेत्र १ ९९९ .७ ९ चौरस मीटर या 
मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १ ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , १२ मार्च २०२२ . 


- 


क्रमांक 

वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७००८ / ११०७ / 
सन २०२२ - श्री . करण राजन दर्याणी मुख्यप्रवर्तक युनायटेड 
कोटयार्ड को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , रायन 
स्कूलच्या मागे , रविशंकर मार्ग , वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर 
२०/२/१/२ , प्लॉट नंबर ११ यांसी क्षेत्र ३ ९९ १.०० चौरस मीटर 
या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १ ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

नाशिक , १६ मार्च २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक वि- ४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ७०१२ / 
सन २०२२ - श्री . साहेबराव गजाराम सावळे मुख्यप्रवर्तक निर्माण 
वृंदावन गार्डन बिल्डींग बी -१ / १ को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , फ्लॅट नंबर ७०२ , निर्माण वृंदावन गार्डन 
बिल्डींग ब १/२ , केदारनगर , त्र्यंबक- गंगापूर लिंक रोडजवळ , 
सातपूर एम . आय . डी . सी . , नाशिक मौजे पिंपळगाव बहुला शिवारातील 
सर्व्हे नंबर १ ९ ५ / फ , प्लॉट नंबर २ यांसी एकूण क्षेत्र ६३३०.०७ 
चौरस मीटर पैकी मिळकतीपैकी क्षेत्र १०२०.८८ चौरस मीटर 
मिळकतींवर सदर बांधीव इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , १२ एप्रिल २०२२ . 


फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 
नाशिक . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


